महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एएससी-१५१९/प्र.क्र.१६३/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: 93 ऑक्टोबर, २०२० 
संदर्भ - १) समक्रमांकाचे आदेश दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२०. 
शासन आदेशा 
मंत्रालयीन विभागातील लिपिक-टंकलेखकांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावर तदर्थ पदोन्नती 
संदर्भाधिन आदेझान्वये देण्यात आलेली आहे. सदर आदेशातील खालील लिपिक-टंकलेखकाच्या 
पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेत स्तंभ क्रमांक ८ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रशासकीय कारणास्तव बदल 
करण्यात येत आहे:- 


a. | श्री/ नांव नियुक्‍ती | कर्मचा- | सध्याचा | पदोन्नतीनंतरचा | पदोन्नतीनंतरचा 
क्र. श्रीमती प्रवर्ग | र्‍याचा | विभाग | विभाग आदेशा सुधारित 
प्रवर्ग दि. ३१-०८- | पदस्थापनेचा 
२०२० विभाग 
१ | २ ३ 1 ४ षु & | 8 ८ 
| श्री । सं.ह.सावंत खुला | gt | गृह सार्वजनिक गृह विभाग 
विभाग । आरोग्य विभाग 
२ (श्री ।स.ना.मुळ्ये खुला | gat | गृह विधि व न्याय | गृह विभाग 
विभाग | विभाग 
३ श्री ।अ.ह.इ.बागवान (goat |।खुला । महसूल व | महसुल व वन | अल्पसंख्याक 
वन विभाग विकास विभाग 
विभाग 
४ jst ।म.र.भावसार ।इमाव ।इमाव वित्त सामान्य वित्त विभाग 
विभाग । प्रशासन विभाग 
२. पदोन्नतीबाबतच्या अन्य अटी व शर्ती संदर्भाधिन आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे राहतील. 
2: सदर AAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर बसाई टवर उपलब्ध असून 


त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२०१०१३१५२८१४३६०७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
VRISHALI VINOD 


BHINGARDE कणा 
(वृषाली वि.भिंगार्ड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


(00153९7 


प्रति, 


संबंधित लिपिक-टंकलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


शासन आदेश क्रमांकःएएससी-१५१९/प्र.क्र.१६३/१४-अ, दिनांक 93 ऑक्टोबर, २०२० 


प्रत, 


अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापन), गृह विभाग/सार्वजनिक आरोग्य विभाग/विधि व 
न्याय विभाग/ महसूल व वन विभाग/ अल्पसंख्याक विकास विभाग/वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन 
विभाग. (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

सह सचिव / उप सचिव (आस्थापन), गृह विभाग/सार्वजनिक आरोग्य विभाग/विधि व न्याय विभाग/ 
महसूल व वन विभाग/ अल्पसंख्याक विकास विभाग/वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग. (संबंधित 
मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, का.क्र.१४, १४-ब. 

निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 48-31) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


